अँड.श्री.उज्वलळ निकम यांना व्यावसायिक फी 
प्रदान करण्याबाबत.... 

पिंपरी चिंचवड पोलीस स्टेशन गु.र.क्र. 
७६५/२०२२ अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवलेल्या 
न्याय प्रकरणात मा. सत्र न्यायालय, शिवाजीनगर, 
पुणे येथील न्यायालयीन कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-११२२/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :-०२ जुन, २०२३ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२३/यू.ओ.आर.३१/डी-१४, 
दि.१२.०४.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


पिंपरी चिंचवड पोलीस स्टेशन गु.र.क्र. ७६५/२०२२ अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवलेल्या 
न्यायालयीन प्रकरणात मा. सत्र न्यायाळय, शिवाजीनगर, पुणे या न्यायालयातील न्यायालयीन 
कामकाज झासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून संदर्भान्वये नियुक्‍त 
अँड.श्री.उज्वल निकम यांना खालील प्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
मा. सत्र न्यायालय, शिवाजीनगर, पुणे 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी- रू. १,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) 
विचारविनिमय फी/प्रतितास/तासाचा भाग-रु.२५,०००/-(अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड.श्री.उज्वळ निकम यांना अनुज्ञेय होणार 
नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार 
नाही. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, 
प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पोलीस उपायुक्‍्त/ पोळीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(00)908, जिल्हा पोलीस 
(00)(09) जिल्हा TART दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा” या लेखाशीर्षाखालील त्या- 
त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ०३/२०२३/व्यय-७, दि. ०४/०१/२०२३ 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-११२२/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०६०२१६४२०५१२२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANDEEP BHIVRAJ PAWAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ff342077573d6da5d5f85c3d90fda86e6ede5234a80cc8 
3053f54097b9680600, px ICode=400032, st=Mahi hi 


, st=Maharasht 
rialNumber=0B2AF4F 1 8680EBFC370E00D1233E3FBC0670795 
3799167BB51529B858E2004E0, SANDEEP BHIVRAJ PAWAR 


D 2023.06.02 16:43:02 +05'30' 


(संदीप भि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), नागपूर/मुंबई 9/2, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 


अधिदान व लेखा कार्यालय, पुणे 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, पुणे 

अँड. श्री. उज्ज्वल निकम, बॅरीस्टर निकम चौक, ४८, सामदास कॉलनी, 
जळगांव-४२५००१. 

७) कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) निवडनस्ती (पोल-१०). 


Cc 
wes 


& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


